राष्ट्रीय सेवा योजना 
राज्य सल्लागार समितीची पुनर्रचना 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : रासेयो २०२३/(१६/२३)/साशि-७ 


मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई -४०० ०३२. 


दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. रासेयो २०२२/(१७८)/२२ साशि - ७, 


दि. ०८ डिसेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना : - 


राष्ट्रीय सेवा योजना, विद्यापीठ व महाविद्यालयातून सुव्यवस्थितपणे राबविण्याच्या दृष्टीने 


शासनास सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या संहितेनुसार व संदर्भीय शासन निर्णय नुसार, 


राष्ट्रीय सेवा योजना, राज्य सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. संदर्भीय शासन 


निर्णयात खालील प्रमाणे सुधारणा करुन शुध्दिपत्रक प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शुध्दिपत्रक :- 


शासन निर्णय क्र. रासेयो-२०२२/प्र.क्र.१७८/साशि-७ दि. ०८ डिसेंबर,२०२२ मध्ये पृ.क्र 
०२ वरील मुदृदा क्र. १५ (२) व (४) मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात आल्याप्रमाणे वाचण्यात 


यावे डो 
अ.क्र मुळ आदेशाप्रमाणे प्रस्तावित सुधारणा 
| . | डॉ. प्रमोद पाब्रेकर, माजी राज्य | डा. प्रमोद पाब्रेकर, वरिष्ठ सल्लागार, राष्ट्रीय 
संपर्क अधिकारी तथा विठोष उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), महाराष्ट्र 


कार्यअधिकारी, राष्ट्रीय सेवा 
योजना, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


राज्य व माजी राज्य संपर्क अधिकारी तथा 
विशेष कार्यअधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२. | डॉ. सतीश लोकपाल चापले, 
सहायक प्राध्यापक, राष्ट्रसंत 
तुकडोजी महाराज नागपूर, 
विद्यापीठ नागपूर. 


डॉ. सतीश लोकपाल चापले, 

सहायक प्राध्यापक, आर.एस. मुण्डले 
धरमपेठ, कला व वाणिज्य महाविद्यालय, 
नागपूर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठ, नागपूर. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः रासेयो २०२३/(१६/२३)/साशि-७ 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०११२३०५४२६०८ असा 


आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ae) me) 
9्ट A 


-O 
ee wswveeoeovrvree Pre ७. कदर” की, आने 


वे 
S 


ze) 
no 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR 


दत्तात्रय रा. कहार 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय सहायक. 
मा.प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
मा. अपर मुख्य सचिव , युवा कार्य व क्रिडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
मा. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
मा.सचिव, पर्यावरण विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
मा. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु/कुलसचिव. 
मा.संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे स्वीय सहायक. 
क्षेत्रिय संचालक, रा.से.या. क्षेत्रिय संचानालय, महाराष्ट्र व गोवा राज्य, पुणे. 
मा.पुनर्वसन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक. 
प्रशिक्षण समन्वयक, ईटीआय प्रशिक्षण संस्था अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर. 
राजेश राजेश पांडे, व्यवस्थापक परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठ, पुणे. 
डॉ. प्रमोद पाब्रेकर, माजी राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, मुंबई. 
श्री. किशोर जे. शितोळे, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 
डॉ. सतीश लोकपाल चापले, सहायक प्राध्यापक, आर.एस. मुण्डले धरमपेठ, कळा व वाणिज्य 
महाविद्यालय नागपूर. 
सर्व संबंधित विद्यापीठाचे/संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम समन्वयक तथा 
संचालक. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय - 4). 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
निवड नस्ती साशि- ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


